बाईच्या द्रवीड हायस्कूलमध्ये माध्यमिक 
शिक्षण घेत असता मी व माझे सहाध्यायी यांनी 
संस्कृतमध्ये प्रावीण्य मिळविण्याच्या निमित्ताने 
आचाय विनोबा भावे यांजकडे भगवदगीतेचे व काही उपनिषदांचे अध्ययन केले 
यामुळे व वाईच्या मोफत वाचनालयातील वर्तमानपत्रे वाचीत असता देशसेवा 
करण्याचे मनावर काही संस्कार झाले. त्यातच मनुस्मृती, गीतारहस्य इत्यादी ग्रंथांचे 
पुन्हा पुन्हा वाचन करण्याने ते संस्कार अधिक दृढ झाले. त्याचा परिणाम म्हणून माझे 
वर्गातील सहाध्यायी व इतर विद्यार्थी यांनी मिळून एक विद्यार्थीमंडळ स्थापन केळे. 
त्या मंडळाने लोकसेवेचा एक भाग म्हणून इ. स. १९१७ ते १९१९ अक्षी तीन वर्षे , 
वाई येथे गंगापुरी, सिद्धताथवाडी व न्हावी आळी अश्ला तीन ठिकाणी रात्रीच्या 
मोफत शाळा चालविल्या होत्या. त्या वेळचा प्रौढांचा साक्षर बनण्याचा उत्साह 
ओसंडून जाई. रात्री एक एक वाजेतो दमले भागलेले प्रोढ शिकत बसत. १९२० 
मध्ये मॅट्रीक झाल्यावर कॉलेज शिक्षणासाठी सांगली येथील विलिंग्डन कॉलेजमध्ये 
पहिल्या वर्षात असता, महात्मा गांधींची असहकारितेची चळवळ चालू झाली. त्या 
चळवळीतील एक भाग म्हणजे विद्यार्थ्यांनी शाळाकॉलेजांवर बहिष्कार धालावा 
असा होता. त्याप्रमाणे अत्यंत श्रेष्ठ दर्जाची देशसेवा करण्याची संधी मिळावी 
म्हणून किवा उच्चतम देशसेवा करण्याच्या ध्येयाने प्रेरित होऊन मी कॉलेज सोडले. 
नंतर देशसेवेचे प्राथमिक शिक्षण घेण्यासाठी अंधेरी येथे नुकत्याच निघालेल्या 
साधकाश्रमात प्रवेश केला. तेथे अपेक्षा होतो तसे श्रिक्षण मिळाले नाही. कारण तो 
प्रयोगच नवीन होता. तथापि तेथे श्री. पुंडलीकजी कातगडे यांजसारख्या काही 
निस्सीम देशसेवकांचा परिचय झाला. 

या सुमारास मुळशी धरण प्रकरणी ते धरण होऊ नये अज्ञाविषयी कै. सेनापति 
बापट यांच्या पुढारीपणाखाळी एक मोठी चळवळ चालू होती. मुळशी धरणा- 
प्रमाणेच कोयना धरणाचीही योजना चालू होती. पाहणी होऊन धरणाचा कच्चा 
आराखडा व खर्च यांचे अंदाज बांधणे चालू होते. तेव्हा मुळशी धरणाप्रमाणेच 
कोयना धरणाचे काम झाले तर त्याचे कोणते दुष्परिणाम होतील याविषयी जागृती 
करण्याचे काम मी माझे दोन भित्र श्री. वि. ना. आपटे व श्री बा. ज. शिदे यांसह 
चालू केळे होते. मुळशीप्रमाणे सत्याग्रह करावा ही कल्पना त्या वेळी आम्हा 


माझी इतिहाससंशोधनाची घडपड / ३१५ 


डोक्यात नव्हती. धरण केल्यास त्यामुळे जी गावे उठतील त्यातील 
कि स योग्य ती नुकसानभरपाई मिळावी आणि त्यांचे उचित असे पुनर्वसन 
. व्हावे ही आमची कल्पना होती. त्याप्रमाणे असहकारितेच्या इतर कार्यक्रमांबरोबर 
'हेही काम आम्ही करीत होतो. कोयना धरणाचे क्षेत्र सातारा जिल्ह्यातील जावळी 
च पाटण या दोन तालुक्‍यांत होते. दोन्ही तालुक्‍यांत एकाच प्रकारची चळवळ चालू 
'होती. पैकी जावळी तालुक्यांतील सरकारी अधिकार्‍यांनी आमच्या विरुद्ध कोणतीही 
हालचाल केली नाही. पण पाटणचे मामलेदार श्री. दुदुसकर हे आवद्यकतेपेक्षाही 
अधिक सरकारनिष्ठ होते. शिवाय ते ब्राह्मण-ब्र[ह्मणेतर वादाने पछाडले होते, अशी 
तत्कालीन सर्वसामान्य सुशिक्षित समाजाची समजूत होती. “ तुम्ही आवश्यक त्या 
कतंब्यापेक्षाही अधिक सरकारनिष्ठा दाखविता ' असे मी त्यांस एकदा स्पष्टपणे 
सुनावलेंही होते. आमच्या भाषणांच्या योगाने कोयना खोऱ्यातील रहिवासी भयभीत 
होऊन अशांतता माजत आहे, अज्ञा आरोपाखाली त्यांनी मी व श्री. आपटे या 
दोघांवर क्रि. प्रो. कोडच्या १०७ कलमाखाली एक वर्षं जामीनकीचे खटले भरले. 
अंसहकारतेच्या तत्कालीन नियमांप्रमाणे मी जामीन देण्याचे नाकारल्याने माझी 
कारागृहात एक वर्ष रवानगी झाली. 
मी १२ ऑगस्ट १९२२ रोजी कारागृहात गेलो आणि माझी शिक्षा साधी 
असल्याने व शिक्षेत कोणतीही सवलत न मिळाल्याने ११ ऑगस्ट १९२३ रो 
सुटळो. या बारा महिने शिक्षेपॅकी दोन महिने मी विसापुर येथील तुरुंगात काढले 
व उरलेले दहा महिने पुणे येथील येरवडा तुरुंगात घालविले. त्या वेळचा विसापूरचा 
तुरुंग म्हणजे नरकच होता. तेथे माणसे व जनावरे यांत कोणताही फरक करीत 
नसत. सवं कदी साखळीने जनावराप्रमाणे बांधले जात. तेथे जनावरांनी करावयाची 
कामे माणसांकडून करवून घेत. उदा. मोटांनी पाणी काढण्याचे काम केद्यांनाच 
करावे लागे. कडक बेड्या व अशा तर्‍हेची कामे यामुळे कॅद्यांच्या पाथांना व हातांना 
जखमांचे तकदे पडत. पण तेथील अधिकार्‍यांना त्याची कोणतीच पर्वा नसे. 
अन्नामध्ये किती किडे-मकोडे असत याची गणतीच नाही. भाजी किवा आमटी 
यावर आलेल्या तवंगात ते डोळ्यांना सहज दिसत असत. जेथे झोपावयाचे तेथेच 
मलमूत्र विसर्जनासाठी लहान लहान टिपे ठेवळेली असत. त्या टिपापाशी जावयाचे 
म्हणजे आपल्या दोन्ही बाजूंच्या पाच सात जणांच्या पायातील साखळदंड ओढन 
जावे लागे. यामुळे एका कॅद्याच्या मलमूत्र विसरजंनापायी पाच सात कॅद्यांची तरी 
झोपमोड होई. त्या टिपातील घाण कंद्याच्या अंगावरही उडे. तरीही आठ दिवसांत 
देखील कंद्याला स्नान करण्याची व्यवस्था नसे. विसापूर तुरुंगाचे इ. १९२२ चे 
कागदपत्र इत्यादी पाहिले तर त्यांत किती कंदी आजारी पडत ब किती मरून 
जात याविषयी लख्ख उजेड पडेल. पृथ्वीवरचा तो तरकच होता. माझ्या तेथील 
दोन महिन्यांच्या वास्तव्यात माजे आठ पौंड वजन उतरले. त्यामानाने येरवड्याची 


१६ / अक्षर दिवाळी-१९८० क्र 


काही तरी बसे होती. पेणड- स. १९३३-२३ मध्ये नसलेला. 
जल सुपरिटेंडेट मेजर जोत्स हा. भतिवय खाष्ट माणूस होता. मुळशीत सत्याग्रह 
कलत तुरुंगात आठेल्या कोवळ्या मुलांनाही तो बठ्ठांबीस पौंड. दळण देळावयास 
जावो. आणि ते न झालें तर करमाते तीस फॅटक्यांपर्यंतंच्या 'शिक्षाही देई. क॑. 
' शंकरराव देव हेही फटक्यांच्या शिक्षेतुन सुटले नव्हते. इतके करूनही सत्याग्रही. 
कास करीत नाहींत म्हणून मेंजर जोन्स सेनापति बापटांकडे तक्रार करी, कै: बापट 
रागाने छाळ' होत. तथापि यांनीच आपेल्या तुरुंगातून बाहेर पाठविलेल्या कवितांत' 
म्हटल्याप्रमाणे * कसाही छळो वैरी कारांगृहात । मनीच्या मनी आमुचा क्रोध 
तजाळू-॥ ' याप्रेमांणे ते क्षात्र राहात; पण मग मेजर जोन्सश्ी एक शब्दही' बोंळत 
नेसत. तेथे माजा कै. सेनापति बापट, श्री. पॉ. वा. गाडगीळ, भुसावळचे दास्ताने, 
चिंचवडचे कै. घारे इत्यादीं अनेकांशी दृढ़ परिचय झाला: श्री. पाँ वाः गाडगीळ: 
यांना तर.किंत्येक दिवस कॉजी रोटी, भडाबेडी, दंडाबेडो, हातकडी इ. शिक्षा 
भोगताता मी पाहिले आहे. 

माझीं शिक्षा साधीं असल्याने मळा येस्वड्यात वाचन करण्यास भरपूर वेळ 
'मिळाळा, त्या वेळीं मी मुख्यतः स्वामीं विवेकानंदांचे मायांवती नावृत्ती मध्ये प्रसिद्ध 
झालेले वाडूमंय, ज्ञानेश्‍वरी, तुकारामगाथा, गीतारहस्य, तुलसीदास रामायण इत्यादी 
अ्रंथांची अनेक पारायणे केली, त्यामुळें मळा हिंदी बरेचसे समजू लागले. तुरुंगात 
सांधी शिक्षा झालेल्या कॅद्यांना स्वत:चे कपडे सामान्यतः वापरण्यास देतात. 
मी दोनदा मागूनही अंथरण्यापांघरण्याचे कपडे मला दिळें नाहीत. माझ्या स्वत:च्या 
एक जुनी व एक नंवी अशा दोन घोंगड्या कसरीने उण्याअधिक खाल्ल्या होत्या. 
भी त्या घेण्याचे शेवटच्या दिवशी नाकारले. तेव्हा मला एका घोंगडीची किमत 
मिळाली. चोरांच्या हातची ल॑गोटी समजून मी ती स्वीकारून तुरुंग सोडला. 
येरबड्घातील व्यवस्थेचा माझी सांधी शिक्षा असल्याने माझ्या प्रकृतीवर चांगला 
परिणाम झाला मी तुरुंगातुन सुटल्यावर माझी प्रकृती तुहंगात जाण्यापूर्वीच्या' 
तुलनेने अधिक चांगली झाली होती असे माझ्या आईला वाटले. तुरुंगातून सुटल्या- 
वर सुमारे एक वर्षभर सातारा जिल्हा डाँग्रेस कमिटीचा एक चिटणीस म्हणून मी 
काम केले: कारावासापूर्वी मी अपरिग्रहवृत्तीते प्रसंगी भिक्षा किवा मघुकरी मागून 
शाही. पैकी सहा महिने तर पैशास न शिवताही काढले. 

या' चार वर्षांच्या माझ्या कामातून मी काढलेले निष्कषं असे : 

(१) त्या वेळी स्पृश्यास्पृश्य चळवळ गंभीर स्वरूपामध्ये चालू नव्हती, पण 
बह्यण-ब्राह्मणेत्तर चळवळीने पुष्कळच उग्र स्वरूप घारण केले होते. त्या चळवळीचा 
'परिंणाम॑ असा होणा'र की, ब्राह्मणांनी केलेल्या निःस्वार्थ सेवेला मान्यता न मिळता. 
स्वार्थी बुद्धीने' ब्रोह्मणेतरांनी केलेल्या चळवळीळाच महत्त्व चढणार; आणि हळूहळू 
का होंईता 'पण सत्तेतून ब्राह्मण वर्गाचे सामान्यतः उच्चाट्त होणार, निःस्वोथं 


ड्‌ :_ माझी इतिहाससंक्षोधनांची धडपड / ३१७ . 


सेवेला आत्मसंतोषाशिवाय दुसरे कोणतेही फळ मिळणार 

आपणांस मरून कौतिरूपानें उरावयांचे असेल तर वारांगनेप्रमाणे असणाऱ्या 
नूपनीतीपासुन आपण आपली फारकत करून घेतली पाहिजे आणि ज्ञानदीप 
लावण्याच्या मागे लागले पाहिजे. विदोषत: ज्या ज्ञानात महाराष्ट्रात तरी स्पर्धा 
नाही अक्षा ज्ञानक्षेत्रात शिरले पाहिजे. 

(२) स्वातंत्र्यासाठी तारक (रचनात्मक) व मारक (विनाक्षात्मक) कार्य केले 
पाहिंजे असे माझे मत होते. विधिमंडळात व मंडळाबाहेर दोन्हीकडे चळवळी झाल्या 
पाहिजेत असे मेला वाटे. पण काँग्रेस समित्या सामान्यतः या तत्त्वाविरुद्ध म्हणजे 
स्तत्कालीन शब्दात नाफेरवादी होत्या. या वादात मळा मनाविरुद्ध वागण्याचा प्रसंग 
येई ते मला नको होते. 

(३) कोणाही कायंकर्त्याला भरीव कार्य करावयाचे असेल तर त्याने पैशाला 
ज्ञ शिवण्याचे व्रत घेऊ नये. त्याने यथालाभावर संतुष्ट राहण्याचे ध्येय ठेवावे. 

हे व इतर कित्येक मुद्दे लक्षात आल्यावर मी राजकारणात सक्रिय भाग घेण्याचे 
सोडून दिले. त्याच वेळी कर्मधरमेसंयोगाने सातार्‍याच्या राष्ट्रीय शाळेत शिक्षक 
म्हणून येता का असे मला विचारले. राष्ट्रीय शाळेत वेतन अगदी थोडे होते है 
मला माहीत होते. तेथे दरमहा वीस रु. वेतन व शाळेपाशी देण्यासारखे पैसे असतील 
'तर वर्षाच्या शेवटी एकशे वीस रु. प्रत्येकाने घ्यावयाचे असा संकेत. हे सवं लक्षात 
घेऊन मी इ. स. १९२४च्या दुसर्‍या सहामाहीपासून राष्ट्रीय शाळेची सेवा पत्करली 
व माझ्या मगदुराप्रमाणे मी तिची सेवाही केली. वरील पद्धतीने प्रत्येक शिक्षकाला 
जे पैसे मिळण्यासारखे होते ते मला मिळाले. पण राष्ट्रीय शाळेत येणार्‍या विद्यार्थ्यांचा 
दर्जा हळूहळू उतरू लागलां. बुद्धीने कमी व अवगुणी विद्यार्थी शाळेत नधघिकाधिक 
येऊ लागले. त्यांना तयार करणे म्हणजे दगडावर डोके आपटण्यासारखेच होते. 
तेव्हा इ. स. १९२९च्या आरंभी मी ती झाळा सोडली. इतरानी ती शाळा सोडली 
नाही. याचे एक कारण प्रत्येकाने पैसे अधिक मिळविण्याच्या दृष्टीने साताऱ्यास 
काही धंदे सुरू केळे होते. माझा तसा जोडधंदा काहीच नव्हता. यामुळे मला ती 
शाळा सोडणे सोपे गेले. 

त्या झाळेत शिक्षक म्हणून काम करीत असता मी कोयना धरणाची चळवळ 
चालू ठेवली होती. तीबाबत १९२९च्या एप्रिळ महिन्यात आम्ही सार्‍या कोयना 
खोऱ्याची एक जंगी सभा भरविली. तीत आमच्या मागण्या आम्ही एकमुखाने 
मांडल्या. परिणामी लोकांचे मत विचारात घेतल्याशिवाय काही करणार नाही 
असे सरकारी पत्रक निघाले. त्या बाबतीतील माझे इ. स. १९२३-२४ चे एक पत्र, 
'पुण्यातील तत्कालीन मुळशीचे एक कार्यकतें क॑. भुस्कुटे यांच्या झडतीत सापडले. 
त्यावरून पोलिसांनी दंश धरून मी सातार्‍यात घरांना आगी लावतो या आरोपा- 
खाली इ. स. १९२५ मध्ये मला पकडून नेलें होते. वास्तविक त्या वेळी सातार्‍यात 


| ३१८ / अक्षर दिवाळी-१९८० 4 


लागली नव्हती: पण पोलिस खात्यात काही कपात चालू होती. 
> बोलिसांची नोकरी जाणार होती ती. जाऊ नये म्हणून शिपायांनी घरे 
जाळणाऱ्या मनुष्याची हल उठविली. मला अटक करून पोलीस सुपरिटॅडंटकडे 
घेऊन गेळे. सामान्य लोक हुलीवर विश्‍वास ठेवणारे असतात. यामुळे आगी 
लावणारा सापडळा असे समजताच सुमारे २०० लोक माझ्या पाठीमागे लागले- 
मळा थोडासा मारही खावा लागला, पण मला पोलिस सुपरिटेंडंटपुढे उभे करतात 
न करतात तोच सातारचे एक प्रमुख नागरिक क॑. वाग्भट देशपांडे तेथे आले आणि 
त्यांनी पोलीस सुपरिटेंडंटला * हे काय चालले आहे ' म्हणून विचारले. त्याबरोबर 
'बोलिसांचा पाजीपणा सुपरिटेंडंटच्या लक्षात आला. त्याने मळा पकडून आणणाऱ्या 
थोलिसाला चार-दोन शिव्या हासडल्या आणि मला सोडून दिले. ४ 
मी राष्ट्रीय शाळेत असताना अभ्यासाबाबत माझी अतृप्त इच्छा होती ती पूर्ण 
करण्याच्या विचारास लागलो. असहकारितेमध्ये कालेज सोडल्यानंतर पुन्हा कॉलेज- 
मध्ये जाणे हे चंचल विचाराचे द्योतक झाळे असते. सरकारी नोकरी करण्याची 
माझी मन:स्थिती कधीच नव्हती. शिवाय कॉलेजमध्ये जाऊन पुन्हा शिक्षण चालू 
करण्यासारखी माझी आथिक परिस्थितीही अजिबात नव्हती. यामुळे पुढील शिक्षण 
पुण्याच्या राष्ट्रीय टिळक महाविद्यालयात घेणेही अशक्यच होते. पण लहानपणा- 
पासून जडकछेली सतत अभ्यासाची सवय आणि इच्छा मला स्वस्थ बसू देईना. तेव्हा 
त्यातल्या त्यात बरा वाटणारा, आवडीचा ब प्राप्त परिस्थितीत साधू शकणारा 
असा इतिहास हा विषय मीं अभ्यासासाठी निवडला आणि सातारा येथील 
वास्तव्यात भा. इ. सं. मंडळाची प्रकाशने; राजवाडे खंड, कै. वासुदेवशास्त्री खरे 
यांचे ऐतिहासिक लेख संग्रहाचे खंड इत्यादींपेकी मिळतील ती सर्व पुस्तके मी 
बाचून काढली व त्यांची टिपणेही केळी. हे करीत असता माझ्या असे प्रत्ययास 
आले की खरे, राजवाडे, इत्यादी पूरवसुरींनी जे व जसे काम केले तसे आपणही 
करू शकू; पण त्यासाठी काही पूवंतयारी केली पाहिजे. त्यापैकी एक भाग म्हणजे 
गावोगाव पडलेल्या शिलालेखांचे ठसे घेणे आणि त्यांचे वाचन करणे. याचा दुसरा 
भाग म्हणजे जुने मराठी मोडी कागद जमविणे, वाचणे व प्रकाशित करणे. तिसरा 
भाग म्हणजे फार्सी, कानडी इत्यादी भाषा शिकून त्यांतील साधने जमविणे, त्यांचा 
अभ्यास करणे व ती प्रकाशित करणे. तसे करताना नव्याने मिळालेल्या साधनांच्या 
योगाने जुन्या इतिहासज्ञानात कोणती भर पडते किवा उणेपणा येतो अगर अन्य 
बदल होतो हे दाखविणे आणि चवथा भाग म्हणजे संकलन स्वरूपाचे लेख व 
पुस्तके प्रकाशित करणे. यापैकी शिलालेखांचे ठसे घेण्याचे काम थोड्याशा प्रयासाने 
बरेचसे जमू लागले; पण त्यांचे वाचन करणे हे इतके सोपे नव्हते. आपल्या 
भारतात आज ज्या भारतीय आयं व द्राविडी लिपी चालू आहेत, त्या सर्वांचे मूळ 


अशोकी ब्राह्मी लिपीत आहे हे ज्ञानकोशाच्या वाचनाने माझ्या लक्षात आले होते 


की माझी इतिहाससंशोधनाची धडपड / ३१९ 


लिपीचे स्वत:च अध्ययन करावयाचे तर त्या 
नांगरीत वर्णांतर असे एखादे पुस्तक पाहिजे होते. शर चण सुदैवाने त्याः - 
वेळी साताऱ्यात श्री सदाशिवराव बखले नावाचे विद्वान बंकील राहावयास आळे 
होते. त्यांचा या विषयाचा व्यासंगही होता. ज्ञानकोशावरून मी ब्राह्मी लिपीची 
घडण कशी आहे हे समजावून घेतले होते. श्रो. बखले. यांनी त्या वेळी भशोकी 
लेखांचे पुस्तक अभ्यासासाठी आणले होते (हधूल्श संपादित कॉर्पस्‌ इन्स्क्रिप्दानम्‌ 
इंडिकेरम खंड १). हे पुस्तक मी त्यांजकडे मागितले. माझा त्यातील हेतूही मी 
त्यांना सांगितला. त्या वेळी तो त्यांना तितकासा पटला नव्हता; तरी त्यांनी तो ग्रंथ 
मला अभ्यास्वावयास दिला. मी सुमारे महिनाभर श्रम करून त्या ग्रंथात दिलेल्या 
ठशांच्या व पाठांच्या साहाय्याने सर्व अश्ोकी लेख वाचून व लिहून काढले. त्यामुळे 
माझी ब्राह्मी हिपी पक्की घटली. 
पुवंतयारीचा दुसरा भाग मोडी कागदपत्रांचे वाचन. मी मोडीची पहिली तीन 
पुस्तके शाळेत वाचली असल्याने मोडी कागद वाचणे एवढे अवघड गेले नाही. तसे 
पाहिले तर पेशवाईतील मोडी कागद वाचणे फारसे अवघड नसते. पण शिवकालीन 
ब क्षिवपूर्वकाळीन मोडी कागद वाचणे चार सहा महिल्यांच्या स्वतंत्र अभ्यासा- 
क्षिवाय चांगले जमत नाही; पण पुण्यास आल्यावर तेही सारे जमले. पुर्वतयारोचा 
तिसरा भाग म्हणजे फार्सी, कानडी इ. क्षिकणे व वाचणे. हे मात्र इतके सहज 
जमण्यासारखे नव्हते. मला उदू लिपीचे साधारण ज्ञान एका मुसलमान मित्राच्या 
साहाय्याने माध्यमिक शिक्षण घेत असताच झाले होते त्याच्या साहाय्याने प्रथम 
उर्दू भाषेचे ज्ञान करून घेण्याच्या प्रयत्नास मी लागलो. त्या बेळी सातारा येथे मी 
ज्या घरात बिर्‍्हाडास होतो त्या घरात माझ्या सुदैवाने मोजणी खात्यातील एक 
मामलेदार राहावयास आले होते. त्यांना उर्दू मजपेक्षा थोडे अधिक वाचता 
येत होते. तेव्हा त्यांनी व मी मिळून उर्दूंची चार पुस्तके वाचली. त्यायोगे मला 
उदू वाचता येऊ लागले ब तुरुंगात असता केलेल्या हिदी भाषेच्या अभ्यासाने अथंही. 
समजू लागला. 
एवढी सवं परवंतयारी मी सातारा येथे माझ्या साडेचार वर्षांच्या वास्तव्यात 
केली. तथापि या तयारीचा उपयोग करून काही अधिक अभ्यास करावयाचा तर 
त्यास सातारा हे गाव निह्पयोगीच होते. पुण्या-मुंबईसारख्या ठिकाणी त्यासाठी 
कायमचे वास्तव्य करणे आवश्यक होते. पण हे जुळावे कसे ? पुण्यामध्ये त्या वेळी 
माझे काही नातेवाईक व मित्र होते. पैकी राजकीय चळवळीमुळे त्यापैकी कै. शं. 
ना. जोशी, वाईकर यांची व माझी थोडीशी ओळख होती. त्यांना एक पत्र लिहिन 
पुण्यात मी आल्यास माझी राहण्याची, निर्वाहाची व अभ्यासाची काही सोय होईल 
का हे विचारले. त्यांचे निश्चयात्मक नव्हे, पण प्रोत्साहनपर पत्र आले; तेव्हा मी 
सातारा सोडून पुण्यास येण्याचा निश्‍चय केला. त्याप्रमाणे इ. स. १९र९ च्या 


३२० / अक्षर दिवाळी-१९८० ६ 


भाऊ सुतारकाम करून काही वैसे मिळवू छागळा. 
कॉमॉत समोसे शाळेतर्फ सहाय्य करीत होतो: सी पुण्यात नार 
बिन्हाड हलवणे -भोगच होते; तेव्हा अथम मी व माझां एक घाकटा 
'पुग्पास आलो/च कुटुंबातील आई:वगेरे मंडळी कधी बाईस'तंर कधी मुंबईस माझ्या' 
थोरल्या भावांकडे राहे लागली. सातारा स्रोडतोना मजपाशी. सारे. शंभर, 'उपये 
होते आणि शाळेकडून बंभर रपये थावयांचे होतेः ते पुढे योग्य वेळी मेजकंडे आलि: 
'पण पुण्यास, आल्यावर रहिंवास, भोजन व अभ्यास यांचा' प्रश्‍न कसा: सोडवायचा 
ही. अडचण 'मजपुढे ओलो. कै. जोशी यांच्या पत्रात कोही दव्योत्यादक 'काम मिळू 
* झकेल असे होते; पण अपेक्षेप्रमाणे तसे द्रव्योत्यादक काम मिळणे क॑ ठिंण झालें. पेण * 
अश्र्यांस चाळू ठेंबाबयाचा तर पुण्यास गाडून राहणें आवश्‍यकच 'होते, तों प्रभत मीं 
सोडविशा तो अस्ता, दिवसभर भा. इ, सं. मंडळांत अभ्यास आणि मिळाल्यास 
हव्योत्पांदक काम करावयाचे; आनंदाश्वमात' जाऊन भांघोळ करावयाची आणि 
ऐका मित्राकडे घेळन स्वळेले' दौंड पावशेर दुध ब बोजारातून आणलेला दोन 
वैद्यांचा पाव'यांचा फराळ करावयाचा आणि धुन्हा अश्त्यास किंवा द्रव्योत्पादक 
'कॉम य़ास' लागावरयाचे- रात्रीं थंडा फराळ करून आनंदाश्रमात' किवा संडळात 
ला असे. सुमारें सहा महिने मी काढले; तरीही पुण्यास जम बसण्याचे चिन्ह 
>>.दिसेना; 
गं त्या' वेळीं पुण्यास भारत इतिहास संशोधक. मंडळात एक योजना म्हणून शिव- 
ज्ञरिभ्वकार्याल्यांचे काम सुरू-झालें होते. त्यासाठीं त्यां कार्यालयाने काही पसे 
जमविले होते: त्यात'मळांही काही द्रव्योंत्पादक काम मिळेल अश्या कल्पनेने कै. शं. 
ना. जोशी यांनी झला पुण्यास बोलविले होते. त्यांची कल्पना अगदीच चुकीची 
होती असें नाही. कै. कर, वा. पुरंदरे मास्तर हे. या कार्यालयात २५ ते ५० रु. घेऊन 
काम करीत होतें. ते इतिहास विषयातील बरेंच जाणकार होते; ते. शिवचरित्र 
कार्यालयाचे काम सोडून जातील अंशी समजूत होती; पण त्यांनी तसे केळे नाही; 
यामुळें मलो. शिवचरित्रकार्यालयांत तांबडतोंब काम मिळू शकले नाही. तेन्हा माझे 
पुण्यातील' वास्तंव्यांचे पहिळे सहा महिने काही किरकोळ द्रव्योत्त्पादक कामे व 
भभ्यास यात गेळे.या सहा महिन्यांत जंत्री लिहिण्याचे ५० र. (हे काम सजकरता 
'मोझ्या'धाकट्या"भावाने केले), ब्रह्मनाळ येथील कागद वोचून तक्रला करण्यासाठी 
जेवणासह १० र.; एक बखर नकलण्याबद्दल १५ रु. आणि हनगंडोंकर देसायांच्या. 
, छापील फार्सो कागदांचे मराठीत लिप्यंतर करण्याचे सुमारे २५ तें ३० रु. असे 
'. मिळून अदभासे १७० रु. मळा मिळाले. एवढ्या थोड्या पै्यात एका आवासह 
, स्वततरतेने बिऱ्हाड करून पुण्यात राहेंगे शक्‍यच नव्हते. त्याच वेळी सातारा जिल्हा 
काँग्रेस कमिटी दरमहा ४२ रवर जिल्हा प्रचारक म्हणून काम करण्यास बोलावीत. 


६ जि माझी इंतिहाससंशोधनाची धडपड / ३२६ 


येचे जम नीट बसण्याचा रंग दिसेना; म्हणून मी साताऱ्यास परत जाण्याचे. 
:_ ठरविलेही होते; पण याच वेळी दुसरी एक घटला घडल्यामुळे मला पुण्यास राहता. 
आले. इ. १९२९ च्या जूत-जलेमध्ये पुण्यास कै. जदुनाथ सरकार व कॅ. गो, स. 
सरदेसाई यांच्या प्रयत्नाने पेशवे दप्तर तपासण्याचे काम सुरू झाले. तेथे गेल्यास 
कै. पुरंदरे मास्तर यास ५० ते ६५ रु. मिळणार होते. येथे त्यांस फक्त २५ ते 
५० रु. मिळत होते. तेव्हा त्यांनी शिवचरित्रकार्यालयाचे काम सोडून पेशवे दप्तरात 
नोकरी धरली. शिवचरित्रकार्यालयाला यामुळे एका मनुष्याची गरज नव्याने उत्पन्न 
झाली. मी येथे बेकार स्थितीत होतोच. मला त्या कार्यालयाने २५ रु. घेऊन काम 
कराल का म्हणून विचारले. मी त्याना ४० रु. तरी द्या म्हणून म्हटले. ते त्यास 
प्रथम तयार झाले नाहीत. तेव्हा मी २५ हुपये घेऊन दोन महिने काम केले. 
मी चाळीस रुपयांची मागणी चाळूच ठेवली होती. शेवटी निक्षून सांगितले की, 
चाळीस रुपये देत नसाल तर मो पुणे सोडून पुन्हा साताऱ्यास जातो. मला २५ रु.त 
बिर्‍हाड करून राहणे शक्‍य नाही. शेवटी एक दिवस क॑. दत्तोपंत आपटे ब माझी 
अभ्यासचर्चात्मक बैठक झाल्यावर त्यांस काय वाटले कोणास ठाऊक; पण त्यांनी 
दरमहा चाळीस रुपये देळ केले; येवढेच नव्हे तर पाठीमागील दोन महिन्यांच्या 
पगारापोटी मला दिलेल्या २५ रुपयातदेखील १५ रु. बाढ करून मागील दोन 
महिन्यांचे उरलेले तीस रुपयेसुद्धा मळा दिले. हे चाळीस रुपये वेतन सुमारे 
एक वषं चालले. मी ब्राहम्यादि लिपी व फार्सी भाषाळिपी यांचे बर्‍यापैकी 
ज्ञान मिळविल्याचे लक्षात आल्यावर मंडळाने इ. १९३०मध्ये मला समाधानाने 
शिवचरित्रकार्यालयातून भा. इ. सं. मंडळाच्या सेवेत घेतले व कॅ. शं. ना. जोशी 
यांचेप्रमाणे मळा वेततापोटी ५० र. मिळू लागले. शिवाय मी मंडळातच 
राहावयास आलो. 
पहिल्या वर्षी मी येथे आल्यावर सेवेच्या व्यतिरिक्त इतर वेळात फार्सींच्या 
अभ्यासावर लक्ष केंद्रित केले. त्याचे एक कारण म्हणजे, त्या वेळी मंडळात फार्सी 
जाणणारा व संशोधन करणारा प्राय: कोणी नव्हता. कै. गं. ना. उपाल्य आबासाहेब 
मुजुमदार यांना थोडेबहुत फार्सी येत होते; पण इतर अनेक कामांमुळे त्यांना 
कार्सींचा अधिक अभ्यास करणे शक्‍य होत नव्हते. मला तर येथे गाडून अभ्यास 
करीत राहावयाचे होते. पोटासाठी पैसेही मिळवावयाचे होते आणि त्यासाठी स्वतंत्र 
काम करावे लागत होते. यामुळे मी फार्सीच्या अध्ययनावर जोर दिला. त्या वेळी 
पै. अब्दुल अझीझ मुनशी नावाचे एक गृहस्थ मंडळात असलेल्या फार्सी कागदांच्या 
नकला करण्याचे काम करीत होते. ते आपणास फार्सी शिकवितील का याची 
चाचपणी घेतली. मी त्यांचे अध्यापन पंजाच्या अभावी मोफत मिळविण्याच्या 
प्रयत्नात होतो. पण त्यांनी प्रसंग पाहुन * 1007" 171] 9 ॥ाढ' भसे सांगून 
माझी बोळवण केली. मग मला स्वतःच अभ्यास करण्याशिवाय अन्य मार्गे उरला 


३२२ / अक्षर दिवाळी-१९८० ८ 


श्र 


जाही मेव्हाःपो स्वतःचे स्वतःचा गुंरू झाली. व आपका, नॉपणचे अभ्यास करू 
छाभळॉ- त्यासाठी मीं जी पढत: अवलंबिली ती. अशी : (१)! फासी. च्यॉकिरेण 
77 अंतिज्षयं सोपे असल्यांते ' पशियने आरमर. फार विगिनसे ' या पुस्तकाची रोज एकदा 
अअवृत्ती करू लागलो. त्यासोठी भ्यांकरणाचे काहो तक्ते तयार केले व त्यांचेही रोज. 
अवलोकन करू लागलो. त्यामुळे मळा व्याकरण संमजले. पण फार्सीचे व्याकरण 
जितके सोपे त्यापेक्षा फार्सी छापील ग्रंथांचे सोब्वार वाचन करणे. कित्येक पट 
अबघड आणि हत्तलिखितांचे वाचन करणे तर त्याहून शेकडो पटींनी कठीण, 
तेंव्हा फार्सींच्या प्रायमिक पुस्तकांच्या मीं ५० ते १०० आंबृत्त्या केल्या, त्यात 
मुख्यत्तः हिकायत-इ-ळतीफ, हिकायत-इ-युसुफ, संद्‌ हिकायत व हाजिब-इ-शाही या 
माळेचे चौथे किंबा मॅट्रिकला नेमलेले पुस्तक यांचा समावेश होता. एवढे केल्यावर 
मौ मंडळातील मुन्शीच शिक्षक असलेल्या मुलांच्या माध्यमिक भावे स्कूलमध्ये 
फार्सींच्या वर्गात त्या वेळचे त्या हायस्कूलचे प्रमुख श्री. मालशे ह्यांच्या परवांनेगीने 
जाऊन बसू लागलो. उपर्युक्त मुन्शी तेंथेही नीट शिकवीत होते असे नाही; पण ते 
जे काही श्िकनितील ते श्रोता म्हणून ऐकण्याची संधी मळा मिळाली. त्याचाही 
मी शक्‍य तितका लाभ घेतला. शिवचरित्रकार्याल्यातील सेवा करून उरलेल्या 
बेळात अभ्यास करण्याचा माझा क्रम इ. १९२९ जून ते १९३० जूनपर्यंत असा 
अव्याहत चालू होता. 
याच काळात मी आणली एक उद्योग केला. तो म्हणजे ब्राह्मीतून उत्पन्न झालेल्या 
काही भारतीय लिप्यांवर प्रभुत्व मिळविले. माझ्या सुदैवाने या कालातच शक 
६६४ चा बदामी चालुक्य, दुसरा विक्रमादित्य याचा ब्राह्म-कातडी लिपीतील 
ताम्रपट मंडळाकडे आला. त्यावर लक्ष केंद्रित करूत मी तो वाचून काढला व 
त्यावर मंडळ संमेलनात लेख वाचला. तोच अभ्यास पुढे वाढवून मी मुस्लिमपूर्व 
संस्कृत, कानडी, मराठी ताग्रशिलाशासनांचे तीन खंड मंडळ प्रंथ म्हणून प्रकाशित 
केले. या विषयांतील माझे आजवरचे इंग्रजी-मराठी लेखन अदमासे पाचशे पृष्ठांचे 
सहज असेल. व 
मी फार्सींचा प्रारंभिक अभ्यास कसा केला हे मागे सांगितले. इ. १९३० साली 
मंडळाच्या लक्षात आले की, फार्सीचे घ्यातात घेण्याएवढे ज्ञात मी संपादन केले 
आहे. तेव्हा मंडळानेच मला तुम्ही व मुन्शी मिळून काम करीत जा म्हणून 
सांगितले. तेव्हापासुन वीस वर्षे रोजी सुमारे एक तास बसून ते व मी मिळून फार्सी 
कागदपत्रांच्या नकला करण्याचे काम करीत राहिलो. यामुळे फार्सी हस्तलिखित 
कागदपत्रांचे वाचन करणे - पुष्कळ अवघड असले तरी - यात माझी बऱ्यापैकी 
त्रयारी झाली. या ज्ञानाच्या सहाय्याने व काही मित्रांची मदत घेऊन मी फार्सी 
साधनांची सुमारे एक हजार पृष्ठे आजवर प्रकाशित केली. 
उच्न्चस्तरीय फार्सीवर अरबीचा फार मोठा प्रभाव पडला नाहे. तेव्हा फार्सीत 


९ माझी इतिहाससंशोधनाची धडपड / ३२३ 


" हाच्या आधाराने व्यापार करून कमाई केन्हा करावयाची ? म्हणून तिचा अधिक 
अभ्यास करण्याचे सोडून दिले. मी अभ्यासाच्या पूर्वतयारीच्या दृष्टीने आणखी . 
'एक प्रयत्त केलां तों म्हणजे कानडीचे अध्ययन. महाराष्ट्राच्या इतिहासाची साधने' 
मराठी, हिंद्री, संस्कृत, फार्सी, कानडी, इंग्रजी, फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज इत्यादी भाषांत 
आहेत. महाराष्ट्राच्या इतिहासाचा पायाशुद्ध अभ्यास करावयाचा तर त्यासाठी या 

संव भाषांचे ज्ञांन असणे अंगदी अनिवार्य आहे. त्यापैकी संस्कृत, मराठी, 'हिंदी, 
इंग्रजी, उर्दू, फार्सी, एवढ्या भाषा मळा अवगत झाल्या होत्या. पण उरलेल्यांपैकी 
कॉनंडीं भाषेच्या ज्ञाताची आवश्यकता मळा अधिक वाटली म्हणून मी कोनडींचा 
अंश््यास, चालू केला. प्रारंभिक ज्ञान स्वतःच मिळविले. पण अधिक ज्ञानासाठी एका 
शिक्षकाकडे अध्ययन केळे. शिवांय कानडी नियतकालिके-वर्तंमानपत्रे वांचण्याचाही 
सराव चाल केंका. यांत्रे फलित एवढे. की, पुस्तकांवरून शिकल्याने बोलता येत. 
नसळे तरी मला कातडी बरेंचसें समजू लागले व प्राचीन कानडीतील ( हळे. 
कन्नंडमधील ) काही शिलालेंख्न मी संप्रादितही केले. 
हा अभ्यास चालू असता माझ्या हेही लक्षात आलें की, क॑. का. ना. साने, वा. 
वा. खरें, वि. का.. राजवाडे इत्यांदी व्यक्तोंनी शेकडो ठिकाणी जाऊत समकालीन 
कागदपत्र जमविण्य़ांचा आटोकाट प्रयल्ल केला असला तरी फार्सीच्या अज्ञानामुळे 
त्यांता फार्सी कांगदः तसेच सोडून द्यावे लागले. वस्तुतः त्यांच्या हे ध्यानात आले 
असलेंच पाहिजे की, मराठ्यांच्या पायाशुद्ध इतिहासाला उपयोगी पडणारी फार्सी 
सोधंने मराठींइतकींच महत्त्वाची आहेत. त्यांची संख्याही मराठीइतकीच आहे. 
तथापि यापैकी कोणीही फार्सी साोंधने जमविण्याचा फारसा प्रयत्न केलां नाही. 
याचा परिणाम असा झाला की, त्यांच्या कालात जी फार्सी साधने सहज उपलब्ध 
होती, विक्षेषतः गावोगाव व घरोधर जाऊन जी साधने सहज मिळण्यासारखी 
होती, ती'त्यांना फार्सींच्या अज्ञानामुळे जमविता आली नाहीत. त्यांना जी साधने 
त्यांच्याःकालात मिळविता आली असती त्यांपैकी निम्मी साधने तरी आता कायमची 
नष्ट झोळी आहेत. माझ्या फार्सींच्य़ा ज्ञानामुळे अशी अनेक साधने मीं जमवू 
शंकेलो.. 
हे करींत असतांना माझ्या आणखी एक लक्षात आले ते हे की, क॑: रा. ब. का. 
ना, 'साने यांच्या वेळेपासून जरी मराठी साधने जमविण्याचा प्रयत्न झालां 'होता 

'त्ररी तो पद्धतज्ञीर झाला नव्हता. शिवाय तत्कालीन लोकं, जवळ जुनें कागदपत्र 

असताही संशोधकांना उत्साहाने दाखवीत नसत. यामुळे.भापाततः जे कागद जमले' 


३२४, अज्ञर. दिवाळी-१९८० 


य राजवाडे, भा. इ: त. मंडळ थांनी प्रकॉजित 
अर्थिक पद्धतशीर प्रयत्ते केला अशी: माझी. 
राजवाडे याती मराठ्यांचे दिल्लीचे वकील हिंगणे योजकडील काही कागद झोपल्या. 
सहोब्या खंडात प्रकाशित केले. ते त्यांना कोंटून. मिळाले तै. त्यांनी कोठेही" सांगित- 
- जळे नाही; पण मी ताशिक जिल्ह्यापेकी हिंगण्यांचे इनामगाव चांदोरी येथे तीन 
बेळा जाऊन, एकूण पंधरा दिंवस तेथे राहून व तिसऱ्या 'मजल्यावरील' माती व 
कौलांचे तुकडे यांनीं भरलेला सुमारे दोन गाड्या कागद-गळाठा तपासून त्यांतील 
निवडक कागदांचे दोंन खंड प्रकाशित केले, आणि एका खंडाची सामग्री अजून भार 
इ. सं. मंडळात प्रकाशनाची वाट पाहत आहे. पुन्हा एकंदा चांदोरीच्या हिंगण्यांकडे 
गेलो तर:आणखीं एखाद्या खंडाची सामग्री मिळण्याची शक्‍यता नाकारता येत 
नाही. 

इ. १९३७ तें ४७ यां दहा वर्षांत आपणास प्रतिमास किती वेतन मिळते याचा 
विचार न करता सतत अभ्यास करीतच राहिलो आणि तोही इतिहासातील 
बहुविध अंगांचा. या कालांत मला वेंतनाखेरीज इतर पैसे अगदीच मिळाले नाहीत 
असे नाही. इ. १९३३ मध्ये कै. दत्तोपंत आपटे यांनी मुधोळच्या घोरपडे घराण्याचा. 
इतिहास हें पुस्तक संपादित केलें. त्यात मी १३३ पृष्ठांचा मजकूर लिहून दिला. 
त्याबद्दल मला १३३ रु. मिळाले. इ. १९३५ मध्ये ॥॥०0लय यतोंध्या प्राजळ'४ 

_ "ठावा च्या पंहिल्या अधिवेशनाच्या निमित्ताने त्या अधिवेशनाचे स्वागताध्यक्ष 
भोरचे कै. रांजा रघुनाथराव पंतसचिव यांजकडील दोन मुसलमान प्रूवंकालीन 
तांग्रपट, नाणी, चित्रे, इत्यादींचे पुस्तक करून दिलें. त्यासाठी मला भोरकरांनी 
पृष्ठास एक रु. याप्रमाणे पैसे दिले. 

हे सवे करीत असता मी व्यक्तिशः माझी म्हणून श्री क्षेत्र आळंदी, श्रीविठ्ठल 
आणि प्रंढरपूर आणि मूतिविज्ञान अज्ञी तीन पुस्तके प्रकाशित केली. आळंदीच 
पुस्तक येथील राजगुरू प्रेसने प्रसिद्ध केळे. त्याबद्दल मला वीस रुपये भाणि 
सक्‍लतीच्या दराने काही प्रती' मिळाल्या. श्रीविठ्ठल आणि पंढरपूर या पुस्तकाची 
एक गंमतंच झाली. मुंबईच्या एका प्रकाशकाने त्या पुस्तकासाठी मला ५० रुपये 
दिले. पण नंतर त्यांनी मला सांगितले की, या पुस्तकास मी एक भकक्‍्तिरसप्रधान 
प्रकरण जोडतो. माझे पुस्तक संक्ोधनात्मक असल्याने असे करणे उचित नाही असे 
वाटून मी त्यांचे पैसे परत केले व स्वखर्चाने ते पुस्तक छापले. तेव्हापासून मी एक 
घडा धेतला तो हा की, आपण लिहिलेले पुस्तक. शकय तो आपणच प्रसिद्ध करा- 
बयांचे; त्यासाठी पैसे नसले तर भीक मागून पैसे उभे करावयाचे व नंतर पुस्तक 
छापावयोचे, या काळांतील माझे तिसरे पुस्तक मूतिविज्ञान. या पुस्तकासाठी पो 
अचाट परिश्रम: केले. त्यात २५०'पृष्ठे मजकूर व ९३ चित्रे आहेत. हे. पुस्तक 
भ्रकाश्षित कराल कां म्हणून मी पुण्यातील एका प्रकाशकाला विचारले. त्याने मी. 


११ माझी इतिहासंसंशोधनाची घडपड / ३२५ 


तवी प्रकाशकाकडे ते. 
चार करण्यास हेही एकः कारण होते. या पुस्तकाच्या प्रकाशनासाठी 

यक्षोदाशवितामणी: नित्तीतुन २७० ऊपये; इचलकरंजी निधीतून २०० :स्पर्ये व 

'अवासंखर्चासाठी २०० असें सांतज्ञें रुपयें मला मिळाले: शिवाय. त्या वेळचे केंद्रीय 

*_ पुरातत्त्व विभागांचे महानिदेशक क॑. रा. ब. का. ता. दीक्षित यांनीं माझ्या पुस्तकांत” 
"बोलता येतीळ-असे व त्यांच्या विभागाकडे असलेले ४७ ब्कॉक्स व्रिनामूल्य वॉर्पर- 

: प्यास दिले व पुस्तकास एक छोटीं प्रस्तावताही लिहून. दिलीं कै. बाळासाहेब पंते> 
प्रतितिधी' मांनी कांही पैसे “द्यावेत असा प्रयत्त मी केला; पण तो अयक्षस्वी झॉला. 
तथापि या पुस्तकाला ज्ञंकरांजी नारायण पारितोंषिक मिळालें व माझें पुस्तक 
प्रकाशित होते न होते एवढ्यात माझे संब पेसे बाहेर निथोळे. या पुस्तकास 
आणली काही पोरितोषिके मिळांलों. यामुळे पुस्तकांची किभत कमी ठेवूनही ते 
पुस्तक मला फायद्यात पडले. 

र्‍याही पुढें जाऊन गांवोगांव' हिंडून शिळालेल्ल, ताम्रपट, कागदपत्र, इत्यादी मिळ- 
बिण्याचा; त्यांचा अभ्यास करण्याचा आणि ती साधने प्रकाशित करण्याचा मी. 
प्रयत्त' केला, त्यासाठी भी त्या वेळच्या तिजामी राज्यातील औरंगाबाद, बीड व 
उस्माताबाद हें जिल्हें तसेच महाराष्ट्रातील जमतील तेवढे सवं जिल्हे आणि कर्नाट> 
कातील मुख्यतः बेळगाव व धारवाड, हें जिल्हे हिंडलो: मी ग्रा दोन जिल्ह्यांतील 
सुमारे. साठ ठिकाणी जुन्या कागदपत्रांसाठी गेलो. त्यात कांही खेडेंगावेही होती. 
मला' कातडी समजत होतें, पण बोंलता येत नव्हेते. उळट मीं ज्या घराण्यांतील' 
छोकांना भेटलों त्यांना मराठी समजे, पण बोलता येत नसे. अश्या स्थितीतही 
तिक्रडील लोंकांनी कागदपत्र जमविण्याच्या माझ्य! प्रयत्नाला चांगला प्रतिसाद दिला. 
मी फार लांबून, प्रण सद्भावनेते आलो आहे असे पाहून ज्यांच्याकडे जुने कागद- 
पत्र होते त्या सर्वांनी मळा आपुलकीने कागदपत्र दाखविले व प्रसिद्धीसाठी 'मलो 
दिलेंही. इतका उत्साहवर्धक अनुभव महाराष्ट्रातही निदान त्या वेळी तरी येत तसे. 
मुख्यतः या कागेदेपत्रांचे एक फार्सी व॑ एक मराठी-कानडी असे दोन खंड मंडळाने 
पुढे प्रकाशित केले; 
ग्रा काळात तयार केलेल्या झिवचरित्रवृत्तसंग्रहाच्या दोन खंडांविषयी एक माहिती 
सागणे अनुभवांच्या दृष्टीनें अतिशय आवश्यक आहे. ह्यां दोत्ही खंडांचे काम मी 
मंडळ-कामाशिवाय फुरसतींच्या वेळी केळे होते. त्या कामाला मी कितीं वेळ खर्च 
केला हेःतारीखवार व समयवार टिपून ठेंवळे होते. त्याचे मला निराळे पैसे. द्यावेत 
भसे मीशिवचंरित्रकॉर्याल्याळां लिहून पाहिळे. शिवचरित्रकार्याल्यापाशी पसे नव्हते 
“अंशी वस्तुस्थिती नव्हती. त्या वेळचे कार्याल्याचे प्रमुख क॑. द. वि. भापटे- यांची. 


अक्षर दिवोळी-१९८० 


भ्ह्‌ण्णे 
'त्याबदेळ मळा एक दभडीही मिळाली नोही. एवढेच झालें: की, जे. कॉम पॉर्चसोतं. 
चंर्षे पडूत राहिंळे होते ते मंडळाने प्रसिद्ध केले. 
येथे क. 'द. वि. आपटे 'योच्याविंषयी चार-शंन्द लिंहिंणे अगदी भोवश्यंक' आहे. 
त्यांच्याडेतका सालस, समतोल विचोर'करेंणारा, दुसऱ्याविषयीं कणव असणारा, 
ज्ञॉनपिपासू आणि प्रपंच असून पैशाविषयी निरिच्छ, राष्ट्रम्रेमी असा मनुष्य मीं 
माझा. निकट सहूंबीस ज्यांशी घडला त्यांत कै. बाबा. कोल्हटकर यांशिवाय-अद्यांप 
'तरी दुसरा 'पाहिळा नाही; राष्ट्रसेंवेसाठी त्यांनी जे अमाप हाल सोसले. व त्यांच्या 
कुटुंबियांनाही हाल'सोसावे लागले: त्यातून कदाचित त्यांचा हा स्वभाव तयार झाला. 
असे. त्यांच्यामध्ये भिडस्तपणा हा दोष अवश्य होता. त्या भिडस्तपणांलां बळी पडून 
कधी कधी'त्यांचें हातुन तत्त्वशून्य बतंत' होंत असे. ते वास्तविक पक्के असंहकांर : 
ब्रांदी: होते; पॅण डॉ. कै. सु. ना. सेंन यांच्या भिडेला बळी पडून ते कलकत्ता विद्यापीठात 
एम्‌ ए. चे परीक्षक झाळे होते. मी. शिवचरित्रवृत्तसंग्रहाची अंडीचशेवर पृष्ठांची 
दोन पुस्तके खाजगी वेळात करूनही त्यात मळा एका पैशांचीही प्राप्ती न होण्यास 
2“त्यांचा ह्या भिडस्त स्वभाव कारणीभूत झाला; श्लजिनदारासमोर ते ठासून बोलले. 
'ताहींत अशी माझी कल्पना. 
याच दहा वर्षांत मीं आणखी 'एक उपक्रम केला. ६. १९३७५ सालापासून रेल्वेने 
अल््पमूल्यात क्षोंत व राउंड टूर तिकिटे काढण्याची पद्धत सुरू केळी. ती इ, १९४२ 
पर्यंत चालली. त्याचा लाभ घेळत मी इ. १९३५ तें ४२ या सात वर्षांत सिंध, 'पूर्व- 
बंगाल, नेंपाळ, भूतान एवढे प्रांत वगळून साऱ्या भारतभर अभ्यास करण्यासाठी 
हिंडलो. त्यात पेज्यावर ते कन्याकुमारी आणि जयपूर, जोधपूर ते कलकत्ता हा सर्वे- 
भाग हिंडून उत्लननक्षेत्रे, संग्रहाळ्ये आणि ग्रंथालये पाहिली. प्रत्येक्क ठिकाणी जाऊन 
भँश्यांसाची टिपणे केली. त्या टिपणांचा मला अजूनही उपयोग होतो. या प्रवासाने 
भनेंक विंद्रोन ळोकांचा. साक्षात परिचय हाही एक महत्त्वाचा लाभ झ्षांला आणि तो' 
आजही टिकून नाहे. त्यांपैकी काही इहलोक सोडून गेले. पण त्यांच्या स्मृती अजून 
ताज्या आहेत. त्यांपैकी दोत चार नावें सांगतो. डॉ. शिवराममूर्ती, के. रा. ब. का. 
ना. दीक्षित, कै. डॉ. वासुदेवशरण आगरवाल, के. राय कुष्णादास, कै. मंहामही- 
फब्याय पा. वा. काणे, -ओ. सी. गांगूली, पर्सी ब्राऊन इ, माझ्या पुस्तकांतुन मला. 
जे पैस्ते मिळालें त्यांतूनच भारताचा दौरा मी मुख्यतः केला या प्रवांसासाठी-मंडळ 
बैसे. देळ शकत नव्हते. तरी मंडळाने एक चांगली गोष्ट केली. ती. म्हणजे हा प्रवास 
करण्यामध्ये अडथळे. त॑ आणता प्रोत्साहनच दिलें वःमाझा प्रवास ही सेवोच'धरली. 


माजी'इतिहाससंशोधंनांची: धडपड] ३२७ 


1. हकोत तुलाती मसा मिळेत्या तंवातच साचा बह व र. 
महा मिळालेल्या पैक्ातूनच झाला असला तरी 
करता येईल ऐवढे-पैसे मजपाशी नव्हते: म्हणून पुणे व मुंबई येथील नियतकालि- 
कात लेख देऊत त्यांचे कडून पैसे घ्यावयाचे असे करारही. मी. काहीं वेळा केळे. 

_ माझ्या वयांळा नडतीस वर्षे होईतो मला सॉयकलवर वसंता येत नव्हते. यामुळे 
ग्रथाकळोकनासाठीं निरतिराळचा संस्थांत जाण्यायेण्याकरिता पॉयपिटीं करावी. . 
लागे. तीमुळे वेळ व श्रम अधिक होत. तेव्हा सायकल चालविण्यास शिकलो व मगे 
विविध संस्थांच्या. वाऱ्या करू लागलो. 

१९२७-४० च्या सुमारास मंडळात प्रा. त्र्यं. शं. शेजबळकर रहात होतें. त्यांना 
जगातल्या नकों त्या विषयांवर गप्पा मारण्याची सवय होती. मी माझे तिर्वाहाचे 
काम करीत असता किंवा अभ्यास करीत नसता ते मजकडे गप्पा ठोकण्यासाठी येत. 
मीं त्यांच्याकडे लक्ष न देता भापळे काम खाली सान घालून करू लागलो की 
रागावत. याबद्दल त्यांती कै. पोंतदारांकडे तक्रारही केली होती. 

संशोधंनातला माझा एक तापदायक अनुभव अवई्य लक्षात ठेवण्यासारखा आहे, 
अनेंक ठिंकांणी जुने कागद, पत्रं, पोथ्या वगैरे सामग्री अशा तऱहेने पडून असते की, 
ती किल्येक वर्षांचा धुरळा, केरकचरा, कोळिष्टके, जळमटे इत्यादींनी व्याप्त असते. 
ती सामग्री सॉफसूफ करताना संशोधकाच्या नाकातोंडात इतका खाकाणा जातो की 
मला तरीं त्यामुळे अनेकदा ताप व' पडसे यांनी. बेजार व्हावे लागळे आहे. पण 
केवळ संशोधनाच्या आस्थेनेच मी ते 'सहून केले व इतरांनाही सहन करावे लागले 
ब लागत असेल. 


.. ३९८॥ बक्षर दिवाळी-१९८० 


